वाचा : 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन 
कार्यक्रमांतर्गत सहायक संचालक, 
आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) पालघर 
कार्यालयातील सांख्यिकी सहायक या 
०१ अस्थायी पदाला मुदतवाढ 
मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णाळय संकूल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख : २६ ऑक्टोबर, २०२३ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२००७/११७/प्र.क्र.१९/सेवा-१, 
दि.०६.०८.२००७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन foe क्रमांकः क्षनिका/अस्थायी पदे 
२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.२१.०४.२०११ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्षनिका/अस्थायी पदे 
२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.०९.०६.२०११ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (भाग-२)/आ-३, 
दि.२३.०५.२०१८ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२०/प्र.क्र.४४/आ-३, दि. ०७.०६.२०२१ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका/अपदे-२०१८/प्र.क्र.२३५/ आरोग्य-५, 
दिनांक २६.०४.२०२३ 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व दि. 
०६.०९.२०२३ 


८) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे-१ यांचे पत्र क्र.ससंआसे/सहसंचालक आ से राष्ट्रीय कुष्ठरोग 


निर्मुलन/२२३/अस्थायी पदे/कक्ष-५२ब/न.क्र.१९८/११४४३-४५/२३ दि.२४.०८.२०२३ 


राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत दि.२३.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सहायक 


संचालक आरोग्य सेवा, पालघर येथील कार्यालयातील १६ अस्थायी पदे निर्माण केलेली आहेत. तसेच 
संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयान्वये सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग), पालघर यांचे 
कार्यालयात सांख्यिकी सहायक हे १ पद नवीन निर्माण केलेले आहे. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा 
(कुष्ठरोग), पालघर येथील कार्यालयात सांख्यिकी सहायक या पदाला संदर्भ क्र.६ दि.०१.०३.२०२३ ते 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे-१ यांचेकडून संदर्भिय क्र.८ अन्वये शासनास प्राप्त प्रस्तावास 
अनुसरुन सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग), पालघर यांचे कार्यालयातील सांख्यिकी सहायक 
(एस-१३ ३४५००-११२४००) १ या अस्थायी पदाला दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास याद्वारे शासन शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२३-२४ 
साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(090)- कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
सांकेतांक (२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व दि. 
०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२६११२२०२४७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS 


DHENGALE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


H A R | A 2.5.4.20=eaf0a3a2eccOf8d6b1a823821ae0 
0936c4a3290c1bbd85ad7d6a9b64dc0f539 

2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=476598C 1 AEEC16697909C9 


D H F N GA | F 4B2AEDA820B6E3BOFF63279B5B31612103 
BBEAA15A, cn=SUNIL HARIDAS DHENGALE 
Date: 2023.10.27 10:45:32 +05'30' 
(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे-६. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

९. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा सर्व (कुष्ठरोग). 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

११. वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. अवर सचिव, (सेवा २/३/५ व अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (आ-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


